एकात्मिक बाल संरक्षण योजना (ICPS) 
सन २०१८-१९ या चाळू आर्थिक 
वर्षासाठी अर्थसंकल्पित करण्यात 
आलेल्या तरतूदीचे वितरण करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. ICPS- २०१८/प्र.क्र.१७५/का-८, 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २६ जून, २०१८. 


संदर्भ: १. वित्त विभाग परिपत्रक क्र. अर्थसं/२०१८ प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि..०२.०४.२०१८ 

२. महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्र. ICPS-2090/H.H. १८०/का-८,दि. ६.३.२०१८ 

३. केंद्रिय महिला व बाल विकास मंत्रालय यांचे आदेश क्रमांक २२/४९/२०१५-९७॥//-॥. दि. २५.५.२०१८. 
प्रस्तावना : 

सन २०१८-१९ या चालू आर्थिक वर्षाच्या प्रथम नऊमाहीकरिता (डिसेंबर, २०१८ अखेर) आवश्‍यक असणारा 

अनिवार्य व कार्यक्रमावरील खर्चाचा अर्थसंकल्पित निधी एकूण वार्षिक तरतूदीच्या ७० टक्केच्या मर्यादेत वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधीन दि. ०२.०४.२०१७ च्या परिपत्रकानुसार वितरणासाठी उपलब्ध करण्यात आला आहे. सदर 
परिपत्रकातील केंद्र पुरस्कृत योजनेसंदर्भात, संबंधित योजनेसाठी केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्याची खात्री 
अर्थोपाय शाखेकडून करण्यात आल्यानंतर सदर निधी तसेच असल्यास राज्य शासनाचा समरूप हिस्सा प्रशासकीय 
विभागाने त्यांचे स्तरावर वितरित करणेबाबत निर्देश आहेत. 
२. महिलाव बाल विकास विभागाकडून एकात्मिक बाल संरक्षण योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना राबविण्यात 
येत असून त्यासाठी संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयाअन्वये सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षापासून चार नवीन लेखाशिर्ष 
कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. सदर लेखाशिर्षांतर्गत सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी एकूण रू. ७७९३.५३ 
लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. 
३. सन २०१८-१९ या चालू आर्थिक वर्षासाठी एकात्मिक बाल संरक्षण योजना ह्या केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी 
संदर्भ क्र. 3 च्या आदेशाअन्वये एकूण रू. ४०४.४५ लक्ष इतका निधी (पहिला हप्ता) केंद्र हिस्सा अंतर्गत मंजूर 
करण्यात आला आहे. सदरचा निधी राज्याच्या एकत्रित निधीमध्ये जमा झाल्याची खातरजमा करण्यात आली आहे. 
४. सदर योजनेचा HINTS हिस्सा प्रमाण ६०:४० असून त्याप्रमाणात राज्य हिस्सा एकूण रू. २६९.६३ लक्ष 
इतका परिगणित होत असल्याने एकूण रू. ६७४.०८ लक्ष इतका निधी सदर योजनेसाठी वितरित करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः ICPS- २०१८/प्र.क्र.१७५ /का-८ 


शासन निर्णय :- 


वः आता या शासन निर्णयान्वये -एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेन्साठी सन २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पीय 


तरतूदीपैकी पुढील लेखाशिषांतर्गत तरतूदी वितरित करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ. | उद्दिष्ट मागणी क्रमांक एक्स ०१- मागणी क्रमांक एक्स ०१- एकूण 
क्र २२३५, सामाजिक सुरक्षा व ,२२३५ सामाजिक सुरक्षा व वितरित 
कल्याण, १०२ ,बाल कल्याण, कल्याण,१०२ ,बाल कल्याण, तरतूद 
(१६) शासकीय संस्था (१६) शासकीय संस्था 
(१६) (०१) एकात्मिक बाल संरक्षण । (१६) (०२) एकात्मिक बाल 
योजना (२२३५ सी ००९) संरक्षण योजना (२२३५ सी ०१८) 
(केंद्र हिस्सा) (कार्यक्रम), ( राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम), 
अर्थसंकल्पित । वितरित अर्थसंकल्पित । वितरित 
तरतूद करण्यात येत तरतूद करण्यात येत 
असलेली तरतूद असलेली तरतूद 
ae ०१, वेतन २९७५.६० | 0.00 ६५०.४० | 0.00 | | 9.00 | 
२ | 02, मजूरी ८०६.२३ ८९.४४ ७५६.७८ ८७.४३ १७६.८७ 
३ | ०६, दूरध्वनी, वीज ,पाणी शुल्क, ४२.७९ ५.५८ ४७.०२ ४.५५ १०.१३ 
४ | ११, देशांतर्गत प्रवास खर्च २१२.८२ २५.०३ १४१.८८ १५.३७ ४०.४० 
4 | १३, कार्यालयीन खर्च ४१.५८ ४.८९ २७.७२ ३.०० ७.८९ 
६ । १४, भाडेपट्टी वकर १३६.३१ १६.०३ १२७.८७ १३.८६ २९.८९ 
७ | १९, आहार खर्च २३७.६० ४२.८२ १५८.४० २२.२९ ६५.११ 
२०, इतर प्रशासकीय खर्च २६१.६९ २०.७८ १९६.६६ ११.३१ ३२.०९ 
२१, पुरवठा व सामग्री ७.९२ ०.९३ ५.२८ ०.५७ १.५० 
| 90 | २६, जाहिराती व प्रसिद्धी १४४.६० | o.oo | ९६.४० | 9,00 | | 0.00 | 
| ११| २७, लहान बांधकामे | 000 | | 0.00 | 0.00 | शिक जा | 0.00 | 
१२| २८, व्यावसायिक सेवा १६.५० १.९४ ११.०० १.१९ ३.१३ 
२८८३.६४ २०७.४४ २२१९.४१ १५९.५७ ३६७.०१ 
१९९,अशासकीय संस्थांना सहाय्य । १९९,अशासकीय संस्थांना सहाय्य 
(००) (०२) एकात्मिक बाल संरक्षण । (००) (०३) एकात्मिक बाल 
योजना (2234 सी ०२७ संरक्षण योजना (२२३५ सी ०३६) 
(केंद्र हिस्सा) (कार्यक्रम), ( राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम), 
Ea ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर)|  ८४९.१४ | 0.00 ४६५.०७ | 0.00 | | 0.00 | 
२ | ३६,सहायक अनुदान (वेतन) ८२५.७६ १९७.०१ ५५०.५१ ११०.०६ ३०७.०७ 
१६७४.९० १९७.०१ १०१५.५८ ११०.०१ ३०७.०७ 
एकूण ४५५८.५४ ४०४.४५ ३२३४.९९ २६९.६३ ६७४.०८ 


२. उपरोक्त प्रमाणे वितरित करण्यात येत असलेला निधीमध्ये महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण संस्थेसाठी रू. ८.५६ लक्ष, 


राज्य दत्तक स्त्रोत संस्थासाठी (सारा) रू. २.४१ लक्ष, जिल्हा बाल संरक्षण कक्षासाठी रू. १७५.५९ लक्ष, शासकीय संस्था 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ICPS- २०१८/प्र.क्र.१७५/का-८ 


(४० शासकीय बालगृह/निरीक्षणगह) रू. १०७.२९ लक्ष, स्वयंसेवी निरीक्षणगृह/बालगृह यांचे सहायक अनुदान वेतनसाठी 
रू. ३०७.०७ लक्ष, बाळ कल्याण समिती साठी रू. ४३.१६ लक्ष व बाल न्याय मंडळ साठी रू. ३०.०० लक्ष याप्रमाणे निधी 
वितरित करण्यात येत असून सविस्तर विवरणपत्र सोबत जोडली आहेत. 

३. सदर निधी वितरणाकरिता सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे तथा आयुक्‍त, महिला व 
बाल विकास AQHA, YO यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदरचा निधी महाराष्ट्र राज्य 
बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे यांचे बँक खात्यात जमा करण्यात येऊन खर्च करण्यात यावा. 

४. संदर्भाधीन शासन निर्णय दि. ६.३.२०१८ अन्वये दिलेल्या निर्देशांचे अनुषंगाने योजनेअंतर्गतचे कर्मचारी व इतर 
सर्व संबंधित यांचे मानधन प्रदानाचे आधार क्रमांकांशी निगडीत लाभार्थाच्या बँक खात्यात इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने महाराष्ट्र 
राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे यांचे खात्यातून जमा करण्यात यावेत. 

५. स्वयंसेवी संस्थांसाठी उपलब्ध करण्यात आलेल्या निधी उपलब्ध करण्यासाठी सदर संस्थांनी निती आयोगाच्या 
NGO DARPAN या वेबपोर्टल वर संस्थांची नोंदणी करण्यात आल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 

६. सदर योजनेअंतर्गत उपलब्ध करण्यात आलेल्या केंद्र व राज्य हिस्सांच्या निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
विहीत नमुन्यात केंद्रशासनास उपलब्ध करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार सदर शासन निर्णयाअन्वये उपलब्ध करण्यात 
आलेल्या निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करणेची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 

७. हाशझासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१८०६२६१७३२४५५७३० असा आहे. सदरचा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Smita ताता 
Dattatray Se 
Nivatkar J See, 
(स्मिता निवतकर) 
सोबत- विवरणपत्र उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
) मा.राज्यपाल, यांचे सचिव,राजभवन,मुंबई 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई . 
) मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ. मुंबई . 
४) मा.सभापती/उपसभापती विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ. मुंबई . 

) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/ विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधीमंडळ. 

) मा.मंत्री (मव बा वि/ राज्यमंत्री(म व बा वि),यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय ,मुंबई . 

) मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई 

पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ICPS- २०१८/प्र.क्र.१७५/का-८ 


८) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
९) अपर मुख्य सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई. 
१०) प्रधान सचिव (व्यय),वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

११) प्रधान सचिव (ले व को),वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१२) आयुक्‍त , महिला व बाळ विकास आयुक्‍तालय,म.रा. पुणे. 

१३) उप आयुक्‍त (बाळ विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१४) कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे. 

१५) महालेखापाल १, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई 

१६) महालेखापाल २, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता),नागपूर 

१७) संचालक,लेखा व कोषागरे संचाळनालय,म.रा.मुंबई 

१८) संचालक,स्थानिक निधी लेखा परीक्षा,कोकण भवन,नवी मुंबई 

१९) सर्व उपसचिव ,सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास. नवीन प्रशासकीय भवन , मुंबई 
२०) उपायुक्‍त (बालविकास) महिला व बाल विकास आयुक्तालय, म.रा.पुणे. 

29) वित्त विभाग (व्यय-६/अर्थसंकल्प-७), नियोजन विभाग (का-१४७२) मंत्रालय,मुंबई -३२, 
२२) सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 

२३) सर्व कार्यासने, महिला व बाळ विकास विभाग, नवीन प्रशासकीय भवन , मुंबई 

२४ निवड नस्ती का-८. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


शासन निर्णय ICPS-2018/U.H. 175/का-8 दि.26.6.2018 सोबतचे विवरणपत्र-1 
महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे 
(रु. लक्ष) 


केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
aw 


११, देशांतर्गत प्रवास खर्च ०.६८ 
राज्यशासनाच्या दरानुसार) 


Lik) | 


प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी निधी २८, व्यावसायिक व विशेष सेवा, 3.23] १.९४ १.१९ 


माहिती प्रसारक्वरे जनजाती [२६. जाहिरात वप्रसडी [wo ool ७७ 
०० ०२० कळ 
०० ०२० कळ 
० ०० ae] 
Peo 


शासन निर्णय ICPS-2018/0.H. 175/का-8 दि.26.6.2018 सोबतचे विवरणपत्र-2 
राज्य दत्तक स्त्रोत संस्था (SARA) 


am [खघचातपशोल Ree 


मानधन 


प्रवास खचे ( सारा कम 
११९, प्रवास खर्च 
राज्याच्या दरानुसार) 


प्रसार 
[11 क्त | 


शासन निर्णय ICPS-2018/0.H. 175/HI-8 f&.26.6.2018 सोबतचे विवरणपत्र-3 
जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष 


उद्दिट | 
१ 


र 
प्रवास खच जिल्ह बाल सरकषण कक्ष aerate _(१.दशातत प्रवास ख 


६.४० 8.c¥ 


प्रयाजक्ता ब बाल स (sponsorship and foster 
) ३१, सहायक अनुदान 
care 


ह 


२०, इतर प्रशासकोय खर्च 


fe ee 


शासन निर्णय ICPS-2018/0.H. 175/का-8 दि.26.6.2018 सोबतचे विवरणपत्र-4 
शासकीय संस्था 


(रू.लक्ष) 
खर्चाचा तपशील 


ठी अन्न , वस्त्र व इतर 
ड्‌ १९ आहार खर्च ६५.११ ४२.८२) २२.२९ 
अनुषंगिक खर्च (क्षमता-५० मुले) 


३ |ब्छिनासाठीचाखचे अ | 


: 


C. ४.८८ . 
ष्‌ पाणी, am खर्च (subject to actual) ०६, दूरध्वनी, बीज ? पाणी Sis Bb 


| STA खर्च(इंटरनंट PARA AAA | 1 क Id ROS प्रशासकाय खर्चे | [कायर 


| तिक, 1...“ > 0... >... > 


शासन निर्णय ICPS-2018/0.H. 175/HI-8 दि.26.6.2018 सोबतचे विवरणपत्र-5 
अशासकीय/स्वयंसेवी संस्था (निरीक्षणगृह/बालगृह) 
(रू.लक्ष) 


खर्चाचा तपशील उद्दिष्ट्य(स्वयंसेवी संस्था) केंद्र हिस्सा |राज्य हिस्सा 


eT १९७.०१| _ १९०.०६ 


शासन निर्णय ICPS-2018/0.H. 175/का-8 दि.26.6.2018 सोबतचे विवरणपत्र-6 
बाल कल्याण समिती 


(रू.लक्ष) 
खर्चाचा तपशील राज्य हिस्सा 


a ०० ०७ 
Reef Baa] wR 


मुलांच्या अनुषंगाने खर्च(ओषधे, प्रवास , ; y x 
ष्‌ 4 ९ २०, इतर प्रशासकोय खर्च > a a 
अन्न इ.) (subject to actual) 


> १.०० ०.३५ ०.६५ 
बीज,दूरध्बनी,कार्यालयीन खर्च) (subject |०६, दूरध्वनी, बीज ब पाणी 
to actual) 


a 


शासन निर्णय ICPS-2018/0.H. 175/का-8 दि.26.6.2018 सोबतचे विवरणपत्र-7 
बाल न्याय मंडळ 


(रू.लक्ष) 

[TT | केंद्र हिस्सा |राज्य हिस्सा 
१ RAAT ७०७००७9 (Raa [evel ०७ 5७ 
र २६८३ ९३९५ ९७४४ 


ee 
अन्न इ.) (subject to actual) 
५ | आकस्मिक खचे (OMT, बोज,दूरध्वनी ०६, दूरध्वनी, बीज ब पाण १.०० ०.३५ ०.६५ 


कार्यालयीन खर्च) (subject to actual) 


